शुध्दीपत्रक-स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) टप्पा-२ 
अंतर्गत,घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनबाबत सविस्तर 
अंदाजपत्रक तयार करण्याच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक 
सूचना... 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः स्वभामि-२०२३/प्र.क्र.८०/पापु-०८ 
७ वा मजला, जी.टी. रूग्णालय संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१. 
दिनांक: २७ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- 
१) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,शासन निर्णय क्रमांक: स्वभामि-२०२१/प्र.क्र.२७२/पापु- 
१६, दिनांक ०२.१२.२०२१ 
२) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः स्वभामि-२०२३/प्र.क्र.८०/पापु-०८ 
दिनांक: १६ ऑक्टोबर, २०२३. 
३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: भांखस -२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥ 
उद्योग-४, दिनांक: ०१ डिसेंबर, २०१६. 
४) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५ / उद्योग-४, 
दिनांक: २४ ऑगस्ट, २०१७. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 

उपरोक्त वाचा क्रमांक ०२ येथील शासन शुद्धीपत्रक रद्द करण्यात येत आहे. 
०२. उपरोक्त वाचा क्रमांक (०१) येथील शासन निर्णयातीळ विवरणपत्र-आ(ऐ) मधील 
तरतुदीमध्ये खाळीळलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे :- 
“वार्षिक कृती आराखडा सन २०२१-२२ ते २०२४-२५ मधील समाविष्ट गावांसाठी 
आवश्यकतेनुसार, सविस्तर प्रकल्प आराखड्यामध्ये अंतर्भूत असलेल्या, मंजूर अंदाजपत्रकातील 
ट्राय सायकल, बॅटरी ऑपरेटेड ट्राय सायकल, कुटुंबस्तरीय व सार्वजनिक स्तरीय कचरा 
कुंड्याची खरेदी, डॉ माशेलकर समितीव्दारा मान्यता प्राप्त तंत्रज्ञानाची/केंद्र शासनाव्दारे प्रसिध्दी 
केलेली विविध तंत्रज्ञानांची Compedium यामध्ये समाविष्ट असलेले तंत्रज्ञान/2/०0॥०0 जसे, 
ECOPOT GARBAGE GARDEN, Rotary Drum Composting, Biowizard Culture इत्यादी 
Product ची खरेदी, केंद्र शासनाच्या http://gem.gov.in/ या संकेतस्थळावरुन जेम पोर्टल 
दराने जिल्ह्याने व आवऱ्यकतेनुसार केंद्रीय पध्दतीने राज्यस्तरावरुन पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभाग/राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनने प्राथम्याने करावी. तथापि, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभागाच्या दि.२४/०८/२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या अनुक्रमांक १२ येथील परिच्छेदातील 
तरतुदीनुसार ज्या वस्तु गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलवर उपलब्ध नसतील अथवा 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः स्वभामि-२०२३/प्र.क्र.८०/पापु-०८ 


पुरवठादार त्या ठिकाणी पुरवठा करण्यास तयार नसेल तर अशा वस्तूंबाबत उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभागाच्या दिनांक ०१/१२/२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयातील अनुक्रमांक १२ येथील 
परिच्छेदात नमूद केल्यानुसार ई-निविदेसाठी http://mahatenders.gov.in या संकेत- 
स्थळावरील कार्यपद्धती व मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करण्यात यावा.” 


03. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/१५/.॥॥990[॥9.90/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२४०२२२१९१६०७४९२८ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by HARSH BHANUDAS 


JAGADALE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 
SANITATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=4d681616973b9509460f63155f2d1 
d3dffe33d046d2adc8504f466852619624e, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=48EF4 1 A6A6D899B8BCF71B2 


A A A | F 56164BA84DEF4261D73071D543D129EFBCO 
C5B6FF, cn=HARSH BHANUDAS JAGADALE 


(हर्ष जगदाळे) 
कार्यासन अधिकारी ,महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
१ 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

) मा. विधानसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष व मा. विधानपरिषद सभापती/उप सभापती. 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव. 

) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त/गृह )यांचे सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव. 

) सर्वमा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


०८ 


Cc 
ae 


मा.विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य. 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व, मंत्रालय, मुंबई. 

९) जिल्हा परिषद अध्यक्षा/अध्यक्ष, सर्व 

१०) विभागीय आयुक्त, सर्व विभाग. 

११ जिल्हाधिकारी,सर्व. 

१२) महासंचाळक माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


an 


S 


SS 


१३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद सर्व. 

१४) सह सचिव तथा अभियान संचालक (स्वच्छ भारत अभियान), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, 
मंत्रालय , मुंबई 

१५) अतिरिक्‍त अभियान संचालक (स्वभामि), राज्य पाणी व स्वच्छता FAM, बेलापूर, नवी मुंबई. 

१६) उपायुक्त (विकास), सर्व. 

) 

) 


१७) उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पा.व.स्व), जिल्हा परिषद, सर्व. 
१८) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील सर्व कार्यासने. 
१९) निवडनस्ती पापु ०८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


